शासन निर्णय क्रमांक ईगव्ह-१५१८/प्र.क्र.५७/ 
संगणक, १३ डिसेंबर, २०१८ चे शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५१८/प्र.क्र.५७/संगणक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- १४ मार्च, २०१९ 


संदर्भ :- 
१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, संकीर्णर०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दि.२४ 
ऑगस्ट, २०१७. 
२) प्रकल्प अंमलबजावणी समिती बैठकीचे इतिवृत्त दि.२८.०९.२०१८ 
३) शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५१८/प्र.क्र.५७/संगणक, दि.१३ डिसेंबर, २०१८. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भ क्र.३ मधीळ शासन निर्णयाच्या अनुक्रमांक ३ मधील ओळ क्र.३ ते ५मध्ये पुढीलप्रमाणे 
सुधारणा करण्यात येत आहे. 

“यासाठी सहसचिव (प्रशासन), शाळेय शिक्षण शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.” याऐवजी 

“यासाठी विभागातील सह/उपसचिव प्रशासन यांना नियंत्रक अधिकारी व अवर सचिव/कक्ष 
अधिकारी (लेखा शाखा) यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे,” असे 
वाचण्यात यावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०३१४१२०७३९९०२१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

Pravin Rajaram —— कट 


cation And Sports, postalCode=40 


१0: le=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8cc298cb2ba38f035e6bd1a51789c7ed1ed4f4fce865 
=| in Rajaram Mundh 


Mundhe sola reirctereeroliaia 
(प्रविण मुंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 


१) अ.मु.स., वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

२) अ.मु.स., शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्विय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 

३) प्र.स., माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४) आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 
) 
) 
) 


५) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२., 

६) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२. 
७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

८) निवडनस्ती/ संगणक. 


